एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक 
पोषण आहार ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता निधी 
वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- एबावि-२०२४/प्र.क्र.५८/का-५ 
नविन प्रशासन भवन,तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २ जूले, २०२४. 


संदर्भ:- वित्त विभाग शासन, परिपत्रक क्र. संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दि. ५.१२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “पुरक पोषण आहार" 
या केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार व THR वितरण करण्यात येते. एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण आहार” या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिस्सा ५०: 
५० प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “पुरक पोषण आहार" 


या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिश्‍्यासाठी खाळील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (2) मधील 
लेखाशिर्ष/उद्दिष्टांकरीता रकाना क्र. (४ प्रमाणे एकूण रु.३००.०० कोटी (अक्षरी रु. तीनशे कोटी फक्त ) इतका निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
अ.क्र. प्रधान/लेखाशिर्ष/संगणक अर्थसंकल्पिय तरतूद या आदेशान्वये वितरीत करण्यात 
सांकेतांक/उदिष्ट सन २०२४-२५ येत असलेला निधी 
२ ३ ————S ae 
२२३६,पोषण आहार 
| . | 0२,पोषकअन्नव पेये यांचे वितरण, 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(०८) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना 
प्रकल्प, 
(०८)(०३) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(आहार खर्च ), ७५०.०० १५०.०० 
(केंद्र हिस्सा ५०% (कार्यक्रम) 
(२२३६ १९२७) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
2. | (०८)(०४) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(आहार खर्च ), 
(राज्य हिस्सा 40% (कार्यक्रम) 
(२२३६ १९३६) ७५०.०० १५०.०० 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
एकूण १५००.०० ३००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.५८/का.५ 


२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा नवी मुंबई यांनी वरीलप्रमाणे उपलब्ध करुन दिलेला निधी SNA 
खात्यावर जमा करुन सदर निधी प्रचलित कार्यपद्धती विचारात घेऊन उपयोजनात आणण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ५.१२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार 
निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७०२१३०६५३१५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS 

RAMDAS 

THAKUR 5०2 
(वि.रा.ठाकूर) 


सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

३. मा.मंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

५. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 

७. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, ठाणे 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, ठाणे 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


